सन 2029-22 करीता राज्यातील 
५५ तालुका क्रीडा संकुलांना 
अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता 
देणेबाबत- लेखाशिर्ष (२२०४-१७९२) 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, 
२०२१. 

४) राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक २३.०३.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, दिनांक २३ 
मार्च, २०२२. 

६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १७ मार्च, २०२२. 

७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २९ मार्च, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरणांतर्गत राज्यामध्ये विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभारण्याची 
योजना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित केळी आहे. या 
योजनेंतर्गत विहित केलेल्या अनुदान मर्यादेत संदर्भ क्र.२ येथील दि.२१ मार्च, २००९ च्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारणा केली आहे. सदर अनुदान मर्यादेत संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करुन नव्याने मान्यता देण्यात येणाऱ्या तसेच अद्याप बांधकाम सुरु न झालेल्या 
तालुका क्रीडा संकुल अनुदान मर्यादा रु.१००.०० लक्ष वरुन रु.५००.०० लक्ष, जिल्हा क्रीडा संकुल अनुदान 
मर्यादा रु.८००.०० लक्ष वरुन रु.२५००.०० लक्ष व विभागीय क्रीडा संकुल अनुदान मर्यादा रु.२४००.०० लक्ष 
वरुन रु.५०००.०० लक्ष इतकी करण्यात आली आहे. 

तसेच, ज्या विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलाच्या अंदाजपत्रकास/ सुधारीत अंदाजपत्रकास 
यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे अथवा प्रगतीपथावर आहे/ अपूर्ण 
अवस्थेत आहे, अशा क्रीडा संकुलाबाबत तालुका क्रीडा संकुलासाठी रु.३००.०० लक्ष, जिल्हा क्रीडा 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१ 


संकुलासाठी रु.१५००.०० लक्ष व विभागीय क्रीडा संकुलासाठी रु.३०००.०० लक्ष याप्रमाणे अनुदान मर्यादा 
विहित करण्यात आलेली आहे. 


संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयासोबत विभागीय/जिल्हा/तालुका 
क्रीडा संकुलासाठी जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब व परिशिष्ट-क मध्ये विहित केल्यानुसार 
क्रीडा सुविधांबाबत टाईप प्लॅन विहित केला असून, परिशिष्ट-ड मध्ये अटी व शर्ती विहित केल्या आहेत. 


२. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ई-३, (१०)(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना 
(कार्यक्रम, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१७९२ या लेखाशिर्षाखाली 
रु.६०००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली. तद्नंतर, माहे डिसेंबर, २०२१ च्या हिवाळी 
अधिवेशनामध्ये पूरवणी पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु.१०००.०० लक्ष निधीतून ६० टक्के म्हणजे रु.६००.०० 
लक्ष निधी, ३ तालुका क्रीडा संकुले व फुटबॉल स्टेडियम, कामठी यासाठी वितरीत करण्यात आला असून, 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारीत अंदाजानुसार रू.६४००.०० लाख निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध आहे. 

३. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय, दिनांक २६.०३.२००३ अन्वये राज्य क्रीडा विकास समितीची 
स्थापना करण्यात आली असून, सदर समितीस विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुलातील 
विविध क्रीडा सुविधांसाठी तांत्रिक, प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. राज्य क्रीडा 
विकास समितीच्या दिनांक २३.०३.२०२२ रोजीच्या बैठकीत ५६ तालुका क्रीडा संकुलांसाठी सन २०२१-२२ 
करीता उपलब्ध असलेल्या रु.६४००.०० लक्ष इतक्या तरतूदीचे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यापैकी ५५ तालुका क्रीडा संकुलांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्य क्रीडा विकास समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
मागणी क्र.ई-३, (90)(02) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), 
संगणक क्रमांक २२०४-१७९२ या लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाजानुसार वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीतून या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद ५५ तालुका क्रीडा संकुलांसाठी 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये नमूद केल्यानुसार एकूण रु.६३००.०० (रुपये सहा हजार तीनशे लक्ष फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर ५५ जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेला रु.६३००.०० लक्ष 
(अक्षरी रुपये सहा हजार, तीनशे लक्ष फक्त) निधी वितरीत करुन आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१ 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर निधी खालील अटी/शर्तीच्या अधिन राहून बांधकामाच्या प्रगतीनुसार 
वितरीत करण्यात यावा. 
|. संबंधित तालुका क्रीडा संकुलाचे बांधकाम आराखडे व सुधारीत अंदाजपत्रकास 
आवश्यकतेनुसार विहित प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


॥. उपरोक्‍त निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस 
निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करण्यात यावा. शासन 
लेख्याबाहेरील बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ 
आदेडा/नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करुन, वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


॥/. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरिता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींसाठी 
खर्च करण्यात यावा. खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर करण्यात 
यावे. 


8. उपरोक्त बाबीवरील खर्च “मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 
खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१०) (०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर),” संगणक क्रमांक (२२०४ १७९२), या लेखाशीर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२१-२२ 
करीता सुधारीत अंदाजानुसार उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २४ जून, २०२१ व दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ मधील 
अटी/शर्तीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. सदर झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद तालुका क्रीडा संकुलांच्या 
नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्शविण्यात आलेली मंजूर रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता 
संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतचे देयक संबंधीत जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी, यांनी कोषागारात सादर करून, आर.टी.जी.एस. प्रणालीद्वारे संबंधित तालुका क्रीडा संकुल 
समितीस अदा करावे. 


७. सदरचा शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५७/१४७१,दिनांक 
३०/०३/२०२२ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३१/२०२२/व्यय-५, दिनांक ३०/०३/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१ 


an सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०३३१२१०१२८२०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati M ad h u kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 8 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Nanal MAHARASHTRA 


Date: 2022.03.31 22:59:28 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / 2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१३.संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 
१४.संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१६.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१७.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१८.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय, क्र.ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१, दिनांक ३१.०३.२०२२ सोबत जोडलेले सहपत्र. 


परिशिष्ट-अ 
अनु तालुका क्रीडा संकुल मान्यताप्राप्त वितरीत केलेला | वितरणास मान्यता 
क्रमांक अंदाजपत्रकीय निधी दिलेला निधी 
किंमत खात)( लाखात )( खात) ( लाखात) 
(लाखात) 
ke 2 2 8 ५ 
Ee जळकोट जि. लातूर ५५८.५० Po ee १००.०० 
२ वर्धा, जि. वर्धा ५५२.१८ |__ क १००.०० 
३ खंडाळा, जि. सातारा ५००.०० Pee 9424.00 
8 | गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर १६५.८७ १०.०० ९०.०० 
4 शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर ९३.१३ ३५.०० ५८.१३ 
६ | सिल्लोड, जि. औरंगाबाद ६३६.३५ ३५.२० १००.०० 
9 बाळापूर, जि. अकोला १६७.१४ ३५.१४ ६४.८६ 
८ हवेली, जि पुणे २०७.८२ ६०.०० ४०.०० 
९ दौडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग १३८.९१ ३५.१४ १००.०० 
| ae | चंदगड, जि. कोल्हापूर ११८.८२ ७८.०८ २१.९२ 
११ | दौंड, जि. पुणे ८००.०० Le 400,00 
१२ | सेलू, जि. परभणी ५००.०० ५५.०० ४५.०० 
१३ । चार्मोश्ी, जि. गडचिरोली ९५४.०० ३५.१५ ६४.८५ 
१४ । धानोरा, जि. गडचिरोली ५०१.६९ — 400,00 
१५ । चिखलदरा,जि. अमरावती १००.०० ३५.१४ ६४.८६ 
१६ । पाचोरा, जि. जळगाव ४९९.६९ Lo क १२५.०० 
१७ । वडवणी, जि. बीड ९५७.३६ [ Se 924.00 
१८ केज, जि. बीड १११०.९८ fe 400,00 
१९ । माजलगाव, जि. बीड ९८३.१८ शकर १२५.०० 
२० | वैजापूर, जि. औरंगाबाद ५०१.३९ to ee 400,00 
२१ | सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग ४९५.६१ ae. 400,00 
२२ | पैठण,जि.औरंगाबाद ६५१.६३ १००.०० १२५.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१ 


२३ | इगतपुरी , जि.नाशिक ६५१.१२ १००.०० १२५.०० 
२४ । नाशिक ,जि.नाशिक १२२४.४५ २५०.०० ११०.०० 
२५ । वरोरा,जि.चंद्रपूर ११००.८६ १००.०० १२५.०० 
२६ । भद्रावती,जि.चंद्रपूर १०६९.४० १००.०० १२५.०० 
२७ | कोरपना,जि.चंद्रपूर ८३९.०२ १००.०० ३००.०० 
२८ | गोंडपिंपरी,जि. चंद्रपूर ९२३.७९ १००.०० ५०.०० 
२९ । राजुरा,जि.चंद्रपूर १२६०.६३ १००.०० २००.०० 
३० | सिंदेवाही,जि.चंद्रपूर ७६८.६० १००.०० १२५.०० 
३१ पुरंदर, जि. पुणे ११०१.८२ १००.०० १००.०० 
३२ । उमरेड,जि.नागपूर ७१६.९१ १००.०० १५०.०० 
३३ । भडगाव,जि.जळगांव ६१२.३८ १००.०० १००.०० 
३४ । अमळनेर,जि.जळगांव ५०९.१० १००.०० १५०.०० 
३५ । तासगाव,जि.सांगली ६२१६.११ १००.०० ३००.०० 
३६ । वाळवा जि. सांगली २७९.०८ १४९.०८ १००.०० 
३७ | देऊळगावराजा,जि.बुलढाणा ३०९.३९ १००.०० १२५.०० 
३८ | सिंदखेड राजा,जि.बुलढाणा ३०४.५३ १००.०० १२५.०० 
३९ | dor ,जि.रायगड ३९८.३४ १००.०० ५०.०० 
४० । रोहा,जि. रायगड ५५४.५४ १००.०० ५०.०० 
४१ । म्हसळा,जि.रायगड २००.० १००.०० १००.०० 
BR बोर्ली-श्रीवधेन,जि.रायगड २००.० १००.०० १००.०० 
४३ | घनसांवगी जि. जालना १५००.०० १००.०० १२५.०० 
४४ ।अंबडजि. जालना १५००.०० १००.०० Geos 
४५ भोकर जि.नांदेड ५००.०० १००.०० 400,00 
४६ । सावनेर,जि.नागपूर ६६७.०० 400,00 400,00 
४७ = | Hota, fer. अहमदनगर ६०३.७८ १००.०० १००.०० 
४८ । जामखेड,जि. अहमदनगर OC 98 ९९.२९ १००.०० 
४९ । इंदापूर, जि. पुणे ७१२.१७ २७२.०० 200,00 
५० | चोपडा,जि.जळगाव ५२६.१० १००.०० १५०.०० 
५१ । रत्नागिरी,जि.रत्नागिरी ४२४.५९ १००.०० १००.०० 
५२ । आमगाव,जि.गोंदिया १०२४.६४ १००.०० १५०.०० 
५३ । देवरी,जि.गोंदिया १२२७.५५ १००.०० १५०.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१ 


५४ | सालेकसा, जि.गोंदिया १०३४.२७ १००.०० १५०.०० 
५५ | संगमनेर,जि.अहमदनगर ४४५.४० १००.०० १९०.३८ 
६३००.०० 


(अक्षरी रुपये सहा हजार तीनशे लक्ष फक्त) 


Swati Madhukar 


Nanal 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA 

Date: 2022.03.31 22:59:48 +05'30' 


(स्वा. म. नानळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


